उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ,पुणे 
यांच्या अधिपत्याखालील स्त्री रुग्णालय, 


बारामती,जि.पुणे येथील ६६ अस्थायी पदांना 


मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१४८ /आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १६ एप्रिल,२०१८. 

वाचा :- 

9) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१३०/आरोग्य ३(आ), 

दि.९.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष ३/ टे-५अ/पुणे/ 
अपदे/३३४९६-९७/१८, दि.९.४.२०१८. 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील स्त्री रुग्णालय, बारामती,जि.पुणे येथील ६६ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ६६ अस्थायी पदाना शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 
१.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१ नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, 

११०-रुग्णालये व दवाखाने 

११०-७-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०0६)(०१) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 
(22900228) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१४८/आरोग्य ३(अ) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१३१९१७२४७११७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


११. 


Digitally signed by Rajendra 


| Shamraoji Kaurte 
Raj e nd ra DN: CN = Rajendra Shamraoji 
Ar Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, O 

S h am rad} | = Government Of Maharashtra, OU 

= Public Health Department 

Date: 2018.04.16 12:07:02 +05'30' 
Kaurte 

(रा.शा.कौरते) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


AYA ARAVA, आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन,मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर)/ (अ व प्र), मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे 

जिल्हा शल्य चिकीत्सक, पुणे 

वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्री रुग्णालय, बारामती, जिल्हा-पुणे 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 

१०. 


अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ 3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील स्त्री रुग्णालय, बारामती येथील ६६ अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय लेखाशिर्ष 
क्र. | शासन निर्णय, संख्या आदेशान्वये पदे 
क्रमांक व दिनांक चालू ठेवली त्याचा 
क्रमांक व दिनांक 
a are निर्णय क्र. | वैद्यकीय अधिक्षक वर्ग-१ al १५६००-३९१०० ग्रेड पे ६६०० | सार्वजनिक आरोग्य | मागणी क्रमांक आर-१ 
are 
2 पदो 2093/ वैद्यकीय अधिकारी (स्री रोग प्रसूती तज्ञ) वर्ग १ Per 44400-38900 FS पे ६६०० ae २२१०- वैद्यकीय सेवा व 
प्र.क्र.१४१/ निर्णय क्र.अस्थायी वात स्य 
३. | are, बधिरीकरण झास्रज्ञ TT 9 eal 44400-38900 FS पे ६६०० | २०१७/ प्र.क्र.१३०/ 
आरोग्य 3 = नागरी आरोग्य T सेवा = 
g | दि.१३.५.२०१४ | देद्यकीय अधिकारी क्ष-किरण ज्ञास्रज्ञ वर्ग १ al १५६००-३९१०० ग्रेड पे ६६०० ग, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा 
दि.९.२.२०१८ विषम चिकित्सा 
& वैद्यकीय अधिकारी (बघिरीकरण) गट अ 2 १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० ११० - रुग्णालये व दवाखाने 
& वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग) गट अ 2 | १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० ११०- ७ पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
७ वैद्यकीय अधिकारी (स्री रोग प्रसूती तज्ञोगट अ | ३ | १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० aa - Tee य जता तरत 
जना 
८ वैद्यकीय अधिकारी गट अ ५ | १५६००-३९१० ग्रेड पे ५४०० 
(०६ )(09) - मुफसल क्षेत्रातील 
९ सहाय्यक अधिसेविका, वर्ग ३ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० परया sae STATS STOTT 
ea प्रशासकीय अधिकारी वर्ग 2 rea 2300-38200 ग्रेड पे ४४०० व दवाखाने 
fe परिसेविका ५ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० (२३१० OLR) 


१२ बालरोग परिचारीका ८ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
१३ अधिपरिचारिका २० | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
१४ भौतिकोपचार तज्ञ ial 9300-38200 HS पे ४३०० 
१५ आहार तज्ञ हिं ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
१६ रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ 2 । ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
१७ क्ष-किरण तंत्रज्ञ 2 । ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
१८ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ २ | ५२००-२०२० ग्रेड पे २८०० 
१९ ईसीजी तंत्रज्ञ षि ५२००-२०२०० ग्रेड पे २००० 
२० औषध निर्माता ३ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० 
२१ प्रयोगशाळा सहाय्यक वर्ग ३ ३ 
एकूण && 


